महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, मुंबई - ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९४२५७ Email ID : Desk14b.gad-mh @ gov.in 
क्रमांक : कअनि ११२१/प्र.क्र.४७/१४-ब दिनांक : २४.०९.२०२१ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


विषय - नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र 
(MRSAC), नागपूर या कार्यालयातील प्रशासकिय अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
संदर्भ:- सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दिनांक ३१.०८.२०१७ 
महोदय/ महोदया, 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती 
विहीत करण्यात आली आहे. सदर कार्यपध्दतीनुसार नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन 
उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी वेतनस्तर एस Qo (५६१००-१७७५००) हे 
पद मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गामधून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन 
केंद्र (MRSAC), नागपूर या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन 
विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील (वेतनस्तर एस २० (५६१००-१७७५००)) अधिका-यांकडून इच्छूकता 
मागविण्यात येत आहे. 
२. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर पत्र आपल्या विभागाच्या आस्थापनेवरील कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे. त्यानुसार प्रतिनियुक्‍तीसाठी इच्छूकता दर्शविलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांची 
सोबतच्या विवरणपत्रामधील माहिती विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने या विभागास दिनांक ०८.१०.२०२१ पर्यंत उपलब्ध 
करून द्यावी. 


३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९२४१२०६१७४३०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gi 
DN: c=II iment of Mahi 


Gajanan Bhimrao ५0५५ 


‘ode=400032, st=! rashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8a727 


25a47b4fo, 


serialNumber=54b1 1b 1 ccbdc577d7 1dce3b3 1 3c3fefSdc2ad659e360f73b682 
u fa V débéfccb8aecf, cn=Gaje himrao Gurav 


(ग.भमि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, उपसचिव (का.१४१८), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि ११२१/प्र.क्र.४७/१४-ब 


महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर या कार्यालयातील "प्रशासकीय अधिकारी" हे पद 


प्रतिनियुक्तीने भरण्यासंदर्भात इच्छुकता मागविण्यासाठी विहीत करण्यात आलेला नमुना 


अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 


पदनाम/संवर्ग पदाची वेतनश्रेणी 


सध्याच्या कार्यालयाचे नाव वपत्ता व दुरध्वनी 
क्रमांक 


जन्मदिनांक 


शैक्षणिक अर्हता 


भ्रमणध्वनी क्रमांक 


ज्या पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्यास इच्छुक 
आहे ते पद 


मागीळ ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छांयाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 


संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे किंवा कसे ?तसेच, 
त्यांच्याविरूध्द भ्रष्टाचार/लाचलुचपद 
गुन्ह्यासंदर्भातील प्रकरण, फौजदारी प्रकरण 
प्रलंबित आहे किंवा कसे, 


वि Oo, 


संबंधित अधिका-याची निवड झाल्यास त्यास 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येईल किंवा 
कसे- 


१, 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील 
तरतुदीनुसार सदर अधिकारी प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यास पात्र आहे किंवा कसे, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


